RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


. 


२० 


, 


प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
वाचा : ( १) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जा . क्रमांक जिविशा/ २०२०-१५७८ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० . 
( २) मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे, वळविणे आणि अडविण्याचे अधिकार 
शासन अधिसूचना, गृह विभाग , प्रपत्र क्रमांक एम.ए.व्ही. ०५८ ९- सीआर/ १०६१/ टीआरए -२ , 

रए -२, दिनांक १९ मे 

१ ९९ ० व एमजीजी/ 
आयव्ही - ए, दिनांक सप्टेंबर 

१९९ ० . 
क्रमांक डिसी/ एमएजी -२ / कावि -५९ ३/ २०२०.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी वाचा क्रमांक १ अन्वये पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील 
राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीत मौजे खेड शिवापूर, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वरील खेड शिवापूर टोलनाका 
हा पी.एम.आर.डी.ए. हद्दीचे बाहेर हटविण्यासाठी खेड शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीकडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी खेड 
शिवापूर टोलनाका येथे मोठ्या स्वरूपाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सदर आंदोलनास सुमारे ८ ते १० हजार इतका जनसमुदाय 
उपस्थित राहण्याची शक्यता असून सदरचे धरणे आंदोलन हे शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीने आर या पार या स्वरूपात करण्याचे 
ठरविले आहे. त्यामुळे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी ६.०० वा . खेड शिवापूर टोलनाका येथे होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात 
कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाच्या दिवशी वाहतुकीचे नियोजन करणे फार महत्त्वाचे आहे. कोल्हापूर बाजूकडून 
पुणे बाजूकडे येणारी सर्व वाहतूक दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी स. ६.०० वा . पासून सातारा जिल्हा हद्दीत थांबविणे आवश्यक आहे 
अथवा इतर मार्गाने वळविणे गरजेचे आहे. तरी खेड शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समितीच्या वतीने जन आंदोलन होणार असल्याने सातारा 
बाजूकडून पुणे बाजूकडे जाणारी सर्व वाहने ( १) सातारा वाढे फाटा -वाठार स्टेशन फलटण - लोणंद मार्गे पुणे, (२) जोशी विहीर -वाठार मार्गे 
लोणंद-निरा जेजुरी मार्गे पुणे, (३) खंडाळा- लोणंद मार्गे, पुणे, (४) शिरवळ - लोणंद मार्गे निरा - जेजुरी मार्गे पुणे अशी वळवणेबाबत अधिसूचना 
जारी होणेस विनंती केली आहे . 


ज्याअर्थी, मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ नुसार रस्ता / पूल वाहतुकीसाठी मज्जाव करणे आणि अडविणे, वाहतूक वळविणे 
याचे अधिकार शासन गृह विभाग, अधिसूचना क्रमांक एम.ए.व्ही . ०५८ ९ सीआर/ १०६१/टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९ ० व एमजीजी/ आयव्ही 
ए , दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना आहेत. 

त्याअर्थी, वरील कायदा व अधिसूचनेन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, रामचंद्र शिंदे, प्र. जिल्हादंडाधिकारी , सातारा , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे सकाळी ६.०० वाजलेपासून ते रात्री १०.०० वा . चे कालावधीत सातारा बाजूकडून पुणे बाजूकडे जाणारी 
सर्व वाहने (१) सातारा वाढे फाटा-वाठार स्टेशन फलटण- लोणंद मार्गे पुणे , (२) जोशी विहीर-वाठार मार्गे लोणंद-निरा जेजुरी मार्गे पुणे , 
( ३) खंडाळा- लोणंद मार्गे, पुणे, (४) शिरवळ- लोणंद मार्गे निरा - जेजुरी मार्गे पुणे अशी वळविणेस परवानगी देत आहे. 


( १ ) 


एच -२ ९, भाग एक ( पु.वि.पु.) - २३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


- 


पोलीस अधीक्षक, सातारा, पुणे ग्रामीण , पुणे, कोल्हापूर सांगली व पोलीस अधीक्षक, महामार्ग पोलीस, पुणे विभाग , पुणे यांनी सदर 
कालावधीत २४ तास वाहतुकीचे नियोजन करणेसंबंधी आवश्यक आदेश निर्गमित करावे. 

प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे व प्रकल्प संचालक , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण , पुणे यांनी 
सदर कालावधीमध्ये वाहतुकीचे सूचना फलक , दिशा चिन्ह , इतर सर्व वाहतूक संरक्षिततेच्या उपाययोजना कार्यान्वित कराव्यात. 


- 


रामचंद्र शिंदे, 


प्र . जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , १४ फेब्रुवारी २०२०. 


अधिसूचना 
नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम, १९ ७६ चे कलम १० पोट - कलम (३) प्रमाणे प्रसिद्ध करणेत आलेली अधिसूचना 

रद्द करण्याबाबत . 


प्रकरण क्रमांक युएलसी/ व्ही.एल.एस./ एस.आर.-शिरोली ७०/ ७६/ आरआर-५१५/ सन २०१९.– ज्याअर्थी, श्री . रामचंद्र दत्तात्रय माजगावकर, 
रा . शिरोली, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांनी धारण केलेली व अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे सदरची 
जमीन ही दिनांक १८ मे २००७ पासून महाराष्ट्र शासनाने संपादित केली असल्याचे समजण्यात येईल व ती जमीन उक्त तारखेपासून सर्व भारापासून 
मुक्त महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन, राजपत्र दिनांक ९ ऑगस्ट २००७ च्या पुणे विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक 
१८१७ वर प्रसिद्ध झालेल्या नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १० , पोट - कलम (३) च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात 
आलेली आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा 

रि . स . नं . 

क्षेत्रफळ 
चौ . मी . 


अ . क्र . 


नागरी समूह 


गाव 


१ 


४ 


१ 


३ 


कोल्हापूर 


५ 


६ 


२ ३ 

६ 
कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोली ५३६/५ 

३४५०.०० 
२ कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोली २१४/२ 

३७१०.०० 
कोल्हापूर शिरोली २२४/४ 

२५.०० 
कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोली २२५/ १ - ब 

४०००.०० 
कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोली २२५/ १० - ब 

१८००.०० 
कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोली २४४ / २ - अ / २ 

१५७००.०० 
कोल्हापूर कोल्हापूर शिरोली 

२४४/ २ - ब 
एकूण 

२८६८५.०० 
आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई याचिका क्रमांक ८३५६/०६ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार अतिरिक्त क्षेत्राबाबत करण्यात आलेली कलम 
१० (३) व १० (५) ची कार्यवाही रद्दबाबत ठरविलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, यांचेकडील पत्र क्रमांक नाजक -२२०८ / 
प्र. क्र . ३५४/ २००९/ नाजकधा-२, दिनांक १२ मे २०१० अन्वये अतिरिक्त घोषित क्षेत्रावर करण्यात आलेली १० ( ३) ची कार्यवाही रद्द करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतलेला आहे. आणि त्यास मा . विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांची पत्र क्रमांक मह -२ / जमीन/ ज/ को /सीआर/ ३९ ४७/ पुणे, दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१० अन्वये मान्यता घेतलेली आहे. म्हणून याद्वारे सर्व जनतेच्या माहितीसाठी अधिसूचित करण्यात येते की , दिनांक ९ ऑगस्ट २००७ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात आलेली उक्त जमिनीबाबतची अधिसूचना रद्द समजण्यात यावी. 


७ 


भाऊसाहेब गलांडे, 

नोडल ऑफिसर तथा 

निवासी उपजिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर नागरी समूह, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर, २४ 

डिसेंबर 

२०१९ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


३ 


वाचा : -- (१) मा. पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ भाडेकरूची माहिती/ २६९/ २०१९ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९. 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश 


- 


- 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 

क्रमांक पगक/ कावि/ ५१५७/२०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत, कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणारे मालमत्ताधारकांनी त्यांचेकडील घरे/ दुकाने/ फ्लॅट तसेच फार्म 
हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसाचे आत कळविण्याबाबत, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित झाले आहेत. नमूद आदेशाची 
मुदत २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपली आहे . आणि; 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्याचा भौगोलिक विचार करता पुणे शहराला लागून असलेल्या हवेली, लोणीकाळभोर , लोणीकंद, चाकण, 
खेड, शिक्रापूर , आळंदी, तळेगाव दाभाडे, राजगड, पौड , लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण , शिरुर, रांजणगाव व ज्या ज्या ठिकाणी औद्योगिक 
वसाहती व फॉर्म हाऊस आहेत त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय व इतर कामानिमित्त येऊन 
भाड्याने घरे/ दुकाने/प्लॅट घेऊन राहात आहेत. परंतु यांचे बाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया 
व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण 
माहिती घेऊन ती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरते जेणेकरून दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल . 
आणि ; 

ज्याअर्थी, दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी पुणे येथे झालेला बॉम्बस्फोट , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी पुणे परिसरातून व दिनांक 

२०१५ रोजी तळेगाव दाभाडे येथून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षल व माओवादी संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. 
या घटनांचा विचार करता भविष्यातील घातपाती कारवायांवर वेळीच प्रतिबंध करणे शक्य होईल याकरिता भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची 
माहिती पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत, कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांनी त्यांचेकडील 
घरे/ दुकाने/फ्लॅट तसे फार्म हाउसेस प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भाडेतत्त्वावर देणे पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्याची, भाडेकरूंची 
माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास ७ दिवसांचे आत कळविण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित 
होणेस विनंती आहे. 


९ 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहत असल्याने तेथे काम करणारे लोकांना घरे भाड्याने दिली जातात . 
दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तत्काळ उकल करण्यासाठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या 
लोकांची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी कारवाया व गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल , 
अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी , डॉ . जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे . 

घरमालकांनी त्यांचे घरात भाडेकरू ठेवताना भाडेकरूंचे संपूर्ण नाव , सध्याचा पत्ता, मूळ पत्ता, दोन फोटो त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींचे 
नाव व पत्ता , घरभाडे करारनामा , ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे प्राप्त करून संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
करणेत येत आहे. सदर आदेशाप्रमाणे भाडेकरूबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान 
कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील. 


, 


, 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

प्रस्तुतचा आदेश दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून 

दोन महिन्यांसाठी अंमलात 
राहील . 


डॉ . जयश्री कटारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ३१ ऑक्टोबर २०१९ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


वाचा : -- (१) मा. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ जुनी वाहने/ खरेदी-विक्री/ २६८/ २०१९, दिनांक २५ 


ऑक्टोबर 


२०१ ९ . 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश . 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


- 


क्रमांक पगक/ कावि / ५१५८ / २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत, कॅन्टोमेंट बोर्ड इत्यादी हद्दीमध्ये जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यवसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री 
होणारे वाहनाबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात ७ दिवसांचे आत कळविणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
संदर्भिय आदेश निर्गमित झाले. दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ आदेशाची मुदत २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपली आहे. 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून वाहन दुरुस्त दुकानातून 
असा व्यवसाय करणारे व्यावसायिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पुणे शहर हद्दीतील फरासखाना पोलीस स्टेशनचे परिसरात बॉम्बस्फोटमध्ये 
सातारा जिल्ह्यातील चोरीच्या मोटारसायकलींचा वापर करण्यात आलेला होता. अलीकडे होत असलेल्या अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सुद्धा 
चोरीच्या मोटारसायकलींचा सर्रास वापर होत असल्याचेनिदर्शनास आलेले आहे. याचप्रमाणे अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून चोरीच्या 
मोटारसायकली व इतर लहान - मोठ्या वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे . 


दुरुस्त करणारे 


तरी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण झालेल्या असून जुन्या मोटारसायकली व वाहने यांचे खरेदी-विक्रीचे 
व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. परंतु याबाबत खरेदी- विक्रीचा योग्य तो तपशील ठेवला जात नसलेने गुन्हेगारांकडून चोरीच्या वाहनांची 
खरेदी-विक्री होण्याची दाट शक्यता असते. खरेदी-विक्रीबाबत योग्य तपशील उपलब्ध नसलेने त्याचा गुन्हे उघडकीस येणेवर परिणाम होत 
आहे . यामुळे पोलीस स्टेशन हद्दीत जुनी वाहने खरेदी-विक्रीबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असणे आवश्यक आहे . 


- 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
( वाहन क्रमांक, इंजिन, चासी क्रमांक , मूळ मालकाचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता , मोबाईल क्रमांक, 

ओळखपत्र, वाहनाचे आरसीटीसी बुक खरेदी करणाऱ्याचे नाव, मूळ गावचा व सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल क्रमांक 
व ओळखपत्र इत्यादी) दर ७ दिवसांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असून याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यास विनंती केलेली आहे . 


त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनी वाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी - विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची माहिती 
स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री पटली आहे . यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ. जयश्री कटारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


. 


सदर आदेशाप्रमाणे पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात जुनीवाहने खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांचेकडून खरेदी-विक्री होणाऱ्या वाहनांबाबतची 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला न दिल्यास असे व्यावसायिक हे भारतीय दंड विधान , कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस 


पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . प्रस्तुतचा आदेश दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अंमलात 
राहील . 


डॉ . जयश्री कटारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


. 


पुणे , ३१ ऑक्टोबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ 


१० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


५ 


वाचावे :-- (१) मा . पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक दविका/ ड्रोन माहिती /२६७/ २०१९, दिनांक २५ 


ऑक्टोबर 


२०१९ . 


( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ खालील आदेश. 


आदेश 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 


, 


क्रमांक पगक/ कावि/ ५१५९/ २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण पुणे यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील छायाचित्र करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व 
माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून त्याबाबत पोलीस स्टेशनची रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे इकडील दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी निर्गमित झालेल्या आदेशाची मुदत २५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी संपली 
आहे. 


. 


ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. यापूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीतील सासवड पोलीस स्टेशन हद्दीत श्री संत ज्ञानेश्वर माउली पालखी सोहळा 
दरम्यान खाजगी कंपनीकडून छायाचित्रणाकरिता ड्रोन कॅमेऱ्याचा अनधिकृत वापर झालेला आहे. याबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनला कोणतीही 
पूर्व माहिती देण्यात आलेली नव्हती. पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी होणाऱ्या धार्मिक सोहळे, लग्न समारंभ, राजकीय सभा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 
नागरिकांचा समावेश असतो अशा ठिकाणी ड्रोन कॅमेराद्वारे छायाचित्रण होऊन दुरूपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता ड्रोन 
कॅमेऱ्याचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत 
आहे. जंणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल. 

ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती, संस्था यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा 
वापर करणार असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला ७ दिवसांपूर्वी कळवून रीतसर परवानगी घेणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश निर्गमित होणेस पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात महत्त्वाचे धार्मिक स्थळे, धरणे, केंद्रीय संस्था असून वरिष्ठ कार्यालयाकडून आलेल्या सुचनांनुसार तसेच 
गोपनीय माहितीनुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोन कॅमेराद्वारे टेहाळणी होऊन त्याचा अतिरेकी कारवायांमध्ये उपयोग केला जाण्याची शक्यता 
असलेबाबत कळविण्यात आलेले आहे . याकरिता ड्रोन कॅमेऱ्याचा छायाचित्रणाकरिता वापर करणारे संस्थांनी व आयोजकांनी त्याबाबतची पूर्व 
माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरत आहे. जेणेकरून त्याची वेळीच पडताळणी करून त्याबाबतची सत्यता पटवून कायदा 
व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेता येईल , अशी माझी खात्री पटली आहे. यास्तव खबरदारीचे उपाय म्हणून मी, डॉ . जयश्री 
कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ खाली प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे 
प्रतिबंध आदेश पारित करीत आहे. 


पुणे जिल्ह्यातील व पोलीस स्टेशन हद्दीतील छायाचित्रण करणारे व्यावसायिक, खाजगी व्यक्ती, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ड्रोन कॅमेरा वापरणारे 
यांनी त्यांचे छायाचित्रणात ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करत असल्यास त्याची पूर्व माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास कार्यक्रमाचेपूर्वी ७ दिवस आधी 
कळवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे . 

सदर आदेशाप्रमाणे छायाचित्रण करणारे, व्यावसायिक , खाजगी व्यक्ती यांनी वरीलप्रमाणे संबंधित पोलीस स्टेशनकडे ७ दिवसांत माहिती 
न दिल्यास भारतीय दंड विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. प्रस्तुतचा आदेश दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून दोन महिन्यांसाठी अंमलात 
राहील. 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे , ३१ ऑक्टोबर २०१९. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


वाचावे :--(१ ) The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951 ) 

चे कलम ३७( १ ) व ( ३) . 
( २) मा. पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे, यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/३७ (१)( ३)/पुणे ग्रामीण, ८४५५ , दिनांक १६ डिसेंबर २०१९. 


आदेश 


क्रमांक पगक / कावि / ६१७७/ २०१९.- ज्याअर्थी, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ डिसेंबर २०१९ रोजी ख्रिसमस नाताळ व दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१९ रोजी वर्ष अखेर दिवस असे उत्सव साजरे होणार आहे . 


तसेच पुरंदर येथील नवीन प्रस्तावित विमानतळावर स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. पुणे- नाशिक महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे कामकाज 
चालू असून त्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्रविरोध आहे. पुणे - सातारा महामार्गावरील अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणाचे सहा पदरीकरणाचे 
कामकाज चालू आहे. गावा - गावांमध्ये यात्रा / उत्सव सुरू झालेले आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , 
रॅली, मोर्चे, रास्ता रोकोनिदर्शने होत आहेत . 


त्याकरिता, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चे 
आदेश जारी करणे आवश्यक असलेने वरील बाबी विचारात घेऊन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते 
दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व (३) चा अंमल लागू केल्याचा आदेश 
जारी करून त्याची राजपत्रात प्रसिद्धी होणेस सदर पत्रान्वये विनंती केलेली आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra Police Act( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951 ) चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. आणि; 

त्याअर्थी, मी, डॉ. जयश्री कटारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे, प्राप्त अधिकाराचा वापर करून व The Maharashtra Police Act( Bombay 
Act No. XXII of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ रोजी ००.१० वाजलेपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंत 
१४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


, 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे . 


( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमाव तयार करणे. 


. 


, 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंडे, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे, प्रतिमेचेप्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 

अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 
आहे. 


( ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII 

of 1951) ( Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


TheMaharashtra Police Act ( Bombay Act No. XXII of 1951) (Title Substituted for The Bombay Police Act, 1951) 614 30 
चे पोट - कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , पुणे यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


, 


जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ 


१० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


७ 


सदरचे आदेशाच्या प्रती महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनिक्षेपकांवर प्रक्षेपित करून योग्य ती प्रसिद्धी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra Police Act ( BombayAct No. XXII of 1951) ( Title Substituted for 
The Bombay Police Act , 1951 ) चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल. 

सदरचा आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


डॉ . जयश्री कटारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 


पुणे, १८ डिसेंबर २०१९ . 


जिल्हादंडाधिकारी, सातारा यांजकडून 


आदेश 


- 


२४ 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 
वाचा : ( १) मा . उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डीआयएस/ ०३१४/प्र.क्र . ८०/वि.शा. १-ब, दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५. 
( २) कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक आयएस /०३१४/ प्र.क्र . ८०/वि.शा. १-ब , दि . २९ नोव्हेंबर २०१४ व 

त्यासोबतच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गृह विभाग, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई येथील जनहित याचिका क्रमांक २४/२०१४ ,निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४ ) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबर / १७४५९/ २०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४ . 
(५ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/एमएजी/ २/ कावि-१८४१/२०१४/ एसआर-४०/ २०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४. 
( ६ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ एसआर -२ ९/ २०१९ , दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ . 
( ७) पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबर / २०२०-७८४, दिनांक जानेवारी 

२०२० . 
( ८ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे. 

क्रमांक डीसी/ एमएजी-२/ एसआर-०७/ सन २०२०.- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड पायथ्याशी 
असलेल्या अफजलखान कबरीच्या कथित उदात्तीकरणाच्या मुद्यावरून गतकाळात विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आलेली आहेत . 
यावरून यापूर्वी सातारा शहर, महाबळेश्वर, भुईंज पोलीस ठाणेस आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अफजलखान 
कबर परिसर कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. किल्ले प्रतापगड येथे सन २००४ पासून शासनातर्फे शिवप्रताप दिन साजरा 
केला जात आहे. शिवप्रताप दिन साजरा करण्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या भावना तीव्र असल्याचेदिसून सदर शिवप्रताप दिन उत्सव व 
अफजलखान कबरीचे कथित उदात्तीकरण अशा कोणत्याहीमुद्यावरून सदर संघटना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता 
नसलेने तसेच प्रतापगड कबरीलगतचे अनधिकृत बांधकाम काढण्याच्या मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शासनाकडून मुदतीत अंमलबजावणी होत 
नसलेची भावना झालेने यावरून सर्वहिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांकडून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने यापूर्वी पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ अफजलखान कबर/ १७४५९/ २०१४, दिनांक 
१ डिसेंबर २०१४ अन्वये सविस्तर अहवाल देऊन किल्ले प्रतापगड येथील अफजलखान कबरीसभोवतालचे ३०० मीटर अंतरापर्यंत सी.आर.पी.सी. 
कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार इकडील कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक डिसी/ एमएजी/ २/ 
कावि -१८४१/ २०१४/ एसआर-४०/२०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४ अन्वये दिनांक २ डिसेंबर २०१४ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत प्रतापगड , तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीसभोवताली ३०० मीटर 
परिसरात सी.आर.पी.१९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला होता. त्यानंतर वेळोवेळी सदर ठिकाणी पोलीस अधीक्षक यांचे 
अहवालास अनुसरून कलम १४४ अन्वये आदेश पारित करणेत आले आहेत. तसेच आता वाचा क्रमांक ७ अन्वये पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची मुदत दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी संपत असलेने पुढील कालावधीसाठी आदेश काढणेबाबतची विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शेखर सिंह, जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३(२/ १९ ७४) चे कलम १४४ (५) मधील तरतुदीनुसार व 
शासन अधिसूचना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ अन्वये १४४ (४) चे अधिकार मला प्राप्त झालेने वरील सर्व नमूद वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये म्हणून प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या 
सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक ३० जून २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या 
कालावधीसाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 


- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


००.०० 


सदरचा आदेश प्रतापगड, तालुका महाबळेश्वर येथील अफजलखान कबरीच्या सभोवतालचे ३०० मीटर परिसरात दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० 
चे वाजलेपासून ते दिनांक ३० जून २०२० रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला . 

शेखर सिंह , 

जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 
सातारा, १ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये 
वाचा : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) मधील तरतुदींनुसार 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-२ /प्र. आदेश /२०२०-१२५१, सातारा, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० . 

आदेश 
क्रमांक डीसी/ एमएजी -२/ एसआर-०९ / सन २०२०.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-२/ प्र. आदेश/ २०२० 
१२५१, सातारा, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२० यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

(१) सण/ उत्सव/ जयंती :- सातारा जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी महाशिवरात्री हा उत्सव १० पोलीस ठाणे हद्दीतील 
साधारणत : १८ महादेवाचे मंदिरामध्ये साजरा केला जातो. सदर ठिकाणी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते तसेच दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०२० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( शासकीय) साजरी केली जाणार आहे . सदर सण , उत्सव, यात्रा चे निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यात येते. तरी सातारा जिल्ह्यात साजरे होणारे सण, उत्सवाचे अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

( २) दाभोळकर हत्या प्रकरण :- सद्यस्थितीत वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित झालेल्या बातमीवरून कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे 
हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात आलेली आहे. परंतु तपासामध्ये निष्काळजीपणा होत असल्याबाबत अनिस चे कार्यकर्ते 
हे सोशल मिडीयावर, प्रिंट मिडीयावर तसेच प्रसार माध्यमांद्वारे ते त्यांचे मनोगत व्यक्त करत आहेत. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन 
व हिंदूत्ववादी संघटनांचे वतीने तपास यंत्रणा ही हिंदूत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्ते यांना लक्ष करून त्यांना सदर घटनेमध्ये अटक करून त्रास 
दिला जात आहे. या कारणांवरून सनातन व हिंदूत्ववादी संघटना या आक्रमक होऊन मोर्चा/ आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

(३ ) मोर्चा / आंदोलन : - सातारा जिल्ह्यातून श्रमिक मुक्ती दल डॉ. श्री . भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात नागरिकत्व कायद्याचा निषेध 
करण्यासाठी व आजके शिवाजी नरेंद्र मोदी या पुस्तकात केलेल्या तुलनेमुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा घोर अपमान झाला आहे. त्यासाठी 
देशाच्या पंतप्रधानांनी व त्यांच्या पक्षाने जनतेची माफी मागावी व इतर मागण्यांसाठी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
सातारा या ठिकाणी सातारा, सांगली, कोल्हापूर , सोलापूर , पुणे जिल्ह्यातील स्त्री - पुरुष जनतेचा मोर्चा होणार आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस 
पार्टीच्या वतीने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सीसीए, एन.आर.सी. , एनपीआर या नागरिकत्व कायद्याच्या निषेधार्थ दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२० 
रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या कायद्याला विरोध करणेसाठी विविध सामाजिक संघटना या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील 
विविध ठिकाणांहून येणार आहेत. तसेच सीसीए , एन.आर.सी., एनपीआर या कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी विविध मुस्लिम व हिंदू संघटनांच्या 
वतीने अचानक होणाऱ्या मोर्चा/ आंदोलन, निदर्शने, सभा होऊन सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दिनांक १७ जून २०१९ रोजी अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी 
यांची भेट घेऊन या पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये EVM/ VVPAT ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याच्या मागणीकरिता राज्यव्यापी आंदोलनाबाबत 
इशारा दिलेला आहे. विविध संघटनांच्या वतीने आपापल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, निदर्शने, सभा होत असतात. सदर अनुषंगाने कोणताही 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

(४) तिरंगा प्रतिष्ठान धरणे आंदोलनबाबत :- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरू 
आहे. सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांनी मिळावी, दिनांक २२ एप्रिल २०१७ पासून 
अॅड . वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडळ , सातारा या झुणका भाकर केंद्र ताब्यात मिळावे या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसलेल्या 
आहेत. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ पासून श्री संभाजी वायदंडे, रा. ढोरगल्ली हे नगरपालिका सातारा येथे वारसा हक्काने मुलीला नोकरी 
मिळावी या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसले आहेत. दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजी पासून सोना अलाईज कंपनी, लोणंद येथील 
कामगारांनी प्रलंबित पगारवाढ मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. दिनांक ५ जून २०१९ रोजी पासून श्री कृष्णात विष्णू 
गोडसे हे तारळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मौजे निवडे पुनर्वसित गावाचे विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आदोलनास बसले आहेत. या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ 


१० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


९ 


. 


( ५) अतिक्रमण :- सातारा जिल्ह्याचे विविध ठिकाणच्या रस्त्याच्या कडेला शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांचेकडून काढली जातात . सदर वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढतेवेळी जिवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ६ ) एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH- 4 ) : - एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH- 4 ) चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात 
पूर्ण झालेले नाही. सदर सहापदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरुपाचा असल्याचे कारणांवरून 
रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणांवरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक 
होऊन विविध प्रकारची आंदोलने एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वर करू शकतात. तसेच सहापदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल 
व्यवसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार केला आहे . सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस 
संरक्षण मागितले आहे . सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ७) उपोषण / आत्मदहन :- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी, तसेच इतर कारणांसाठी मा . जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, सातारा या ठिकाणी उपोषण, आत्मदहन , धरणे आंदोलन करणार असलेबाबत इशारा देतात तसेच सर्व तहसिलदार कार्यालये व 
इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा 
प्रयत्न केला जातो. तरी उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ८) टोलनाका :- सातारा जिल्ह्यात एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वरील मौजे अनेवाडी , तालुका वाई व तसावडे टोलनाका तालुका 
कराड गावाचे हद्दीत टोलनाके असून सदर टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचे मध्ये असंतोष असून अनेवाडी टोल 
नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत. तसेच राज्यातील सर्व टोल बुधवर फास्टॅग व ईटीसी सुविधा सुरू होणार असलेलबाबत भारतीय 
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोल्हापूर यांचे पत्र इकडील कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. तरी या नवीन व्यवस्थेमुळे टोल बुथवर वादावादीचे 
प्रसंग निर्माण होऊ शकतात. तसेच सातारा, पुणे या राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांची प्रचंड दूरवस्था झाल्याचे कारणांवरून सातारकरांच्या 
टोलविरोधी आंदोलनास मा . माजी खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले व मा . आमदार शिवेंद्रराजे भोसले तसेच इतर संघटना यांनी पाठिंबा 
देऊन दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ रोजी टोल बंद आंदोलन करून रस्त्यांची डागडुजी करावी अन्यथा टोलनाका बंद आंदोलन छेडण्यात 
येईल असे निवेदन दिले आहे. तरी सदर अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ९) श्रमिक मुक्ती दल :- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 
निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( १०) व्हीव्हीआयपी दौरा :- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय , न्यायाधीश , महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालु 
आहेत . सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( ११) शेतकरी संघटना :- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी तसेच ऊस दरवाढ करीता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. बहुतांशी 
या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

( १२) परीक्षा :- सातारा जिल्ह्यात विविध परीक्षा केंद्रावर दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० ते दिनांक २३ मार्च २०२० या कालावधीत माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षा घेण्यात येणार आहेत . सदर अनुषंगाने योग्य तो पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे . 

सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक सातारा 
यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे ००.०० वा. ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० चे २४.०० वा . पर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमाबंदी आदेश लागू होणेस विनंती 
केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा याप्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सुनिल थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम २०१४ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्राप्त अधिकारास अधिन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपूर्ण 
सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे १०.०० वा . ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० 
चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
( अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, सुऱ्या , काठ्याकिंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे, किंवा 
( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे, 


- 


अस्त्र , 


जमा 


तयार करणे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


( इ) सार्वजनिकरीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची असतील अशी 

किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस , दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ, 
क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू दाहक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील 

कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील या हुकुमाच्या तरतुदी 
खालील 

नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
१. शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 

मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
२. ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी वापरणेस 

परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
४. ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश 
लागू होणार नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १७ जून २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा. 


, 


सातारा, ६ फेब्रुवारी २०२० . 


- 


आदेश 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 


, 


- 


, 


. 


- 


क्रमांक जा . क्र . वि. शा ./ राजकीय/ १११३/ सन २०२०.- ज्याअर्थी, मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , कासारसाई, दारुंब्रे , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या साखर कारखान्याची ( सन २०१९ 
२०२० ते सन २०२४-२०२५) पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील 
हिंजवडी, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एम.आय.डी.सी., वाकड , चाकण , आळंदी, देहूरोड , चिंचवड , सांगवी, भोसरी, चिखली, पिंपरी या पोलीस 
स्टेशनच्या हद्दीत एकूण ३२ मतदान केंद्रावर संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड ., कासारसाई, दारुंब्रे, तालुका मुळशी, जिल्हा 
पुणे या पंचवार्षिक निवडणुकीचे मतदान दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी होणार असून दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी मतमोजणी होणार आहे. 

मतदान सुरळीत व शांततेत पार पाडण्यासाठी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी तळेगाव दाभाडे-९, हिंजवडी -८, चाकण -५, वाकड 
२, तळेगाव एम.आय.डी.सी. , आळंदी, देहूरोड, चिंचवड, सांगवी, भोसरी, चिखली, पिंपरी पोलीस स्टेशनचे प्रत्येकी १ अशा एकूण ३२ मतदान 
केंद्रांच्या परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये व सार्वजनिक 
शांतता बिघडू नये. यासाठी सदर परिसराचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सदर मतदान केंद्रांचे 
१०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , संदीप बिष्णोई, पोलीस आयुक्त , पिंपरी -चिंचवड या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ 
मधील अधिकारान्वये पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील तळेगाव दाभाडे-९, हिंजवडी-८ , चाकण -५, वाकड-२, तळेगाव एम.आय.डी.सी. 
आळंदी, देहूरोड , चिंचवड , सांगवी, भोसरी, चिखली, पिंपरी पोलीस स्टेशनचे प्रत्येकी १ अशा एकूण ३२ मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर सभोवतालच्या 
परिसरामध्ये दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी ००.०१ वा . पासून ते मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
( १) एकूण ३२ मतदान केंद्रांच्या १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराचे आतील सर्वव्यावसायिक व्यावसायिक दुकाने, रेस्टॉरन्ट, टपऱ्या , 

वाणिज्यिक आस्थापना ( अत्यावश्यक सेवा वगळून) सर्व आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवाव्यात. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९४२ 


११ 


सदरचा आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी देण्यात आला आहे. 

संदीप बिष्णोई, 
पोलीस 

आयुक्त , 

पिंपरी-चिंचवड. 
पिंपरी -चिंचवड , १२ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


, 


, 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी . आर. पी . सी .) १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 

क्रमांक जा . क्र . वि . शा ./ राजकीय/१११४/ सन २०२०.- ज्याअर्थी, मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड ., कासारसाई, दारुंब्रे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे या साखर कारखान्याची ( सन २०१९ 
२०२० ते सन २०२४-२०२५) पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रातील 
हिंजवडी , तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एम.आय.डी.सी. , वाकड , चाकण , आळंदी, देहूरोड, चिंचवड , सांगवी, भोसरी, चिखली, पिंपरी या पोलीस 
स्टेशनच्या हद्दीत एकूण ३२ मतदान केंद्रावर संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड., कासारसाई , दारुंबे , तालुका मुळशी, जिल्हा 
पुणे चे पंचवार्षिक मतदान दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी होणार आहे व मतमोजणी संत तुकाराम गार्डन मंगल कार्यालय , वाकड , संत 
तुकाराम कार्यालय , मु. पो. वाकड, हिंजवडी डांगे चौक , जकात नाक्याजवळ , संत तुकारामनगर , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे -५७ येथे दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी ९.०० वा . सुरु होणार आहे. 

सदर मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीने सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी संत तुकाराम गार्डन मंगल कार्यालय , वाकड, संत तुकाराम कार्यालय , मु . पो . वाकड , हिंजवडी 
डांगे चौक , जकात नाक्याजवळ, संत तुकारामनगर , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे-५७ येथील २०० मीटर परिसरात निबंध घालणे जरूरीचे 
आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , संदीप बिष्णोई, पोलीस आयुक्त , पिंपरी-चिंचवड मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , संत तुकाराम गार्डन मंगल कार्यालय, वाकड, संत तुकाराम कार्यालय, मु . पो. वाकड,हिंजवडी 
डांगे चौक, जकात नाक्याजवळ , संत तुकारामनगर, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे -५७ येथील २०० मीटर परिसरात दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२० रोजीचे ००.०१ वा पासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालील प्रमाणे निबंध आदेश दण्यात येत आहे. 
(१ ) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत - अनधिकृत हत्यारे तसेच परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस या 

आदेशान्वये मनाई करीत आहे. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस दल , संरक्षण दल , 

तुरुंग विभाग , बँक सुरक्षा विभाग व इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही. 
( २) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल , कॉर्डलेस फोन , टॅब , लॅपटॉप वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ( कर्तव्यावर 

असणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही.) 
( ३) मतमोजणी परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ४) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ५) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने तसेच ज्यांना मा. राज्य सहकारीनिवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी परवानगी दिली 

आहे अशी वाहने, विविध पॅनचेमतमोजणी प्रतिनिधींची वाहने इत्यादी वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचेवाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत 

आहे . 
( ६) मतमोजणीच्या परिसरात अधिकृत पास शिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ७) मतमोजणीचा निकाल जाहिर झाल्यानंतर दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी विजयी मिरवणुका काढण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील, 
सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिला आहे. 

संदीप बिष्णोई , 


पोलीस आयुक्त , 


पिंपरी-चिंचवड, 


पिंपरी-चिंचवड , १२ फेब्रुवारी २०२० . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९४२ 


सहायक पोलीस आयुक्त, यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ /म.स. /देहूरोड विभाग/ २१२/ २०२०.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, तळेगाव दाभाडे, देहूरोड यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी . 

परिशिष्ट 

अकस्मात मयतांची एकूण ३२ प्रकरणे 
पोलीस अ.म.र.नं. मयताचे नाव 

मृत्यूचे कारण 
क्रमांक स्टेशनचे 


अ . 


जावक 


मृत्यू दिनांक 


क . 


नाव 


१ 


२ 


نبيه 


४ 


६ 


७ 


१ 


९ १ / २०१३ 


२३ - ९ -२०१९ 


१२३८ / २०१९ तळेगाव 
दि . ३०-१२-१९ दाभाडे 


हृदयस्नायूमध्ये रक्ताची 
गुठळी होऊन मृत्यू. 


२ 


४५/२०२० 


४ ९ / २०१ ९ 


सौ . जयश्री प्रविण सुपारे, 
वय २३, रा . गहुंजे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
नारायण राणू खापे , 
वय ५५, रा . ज्यापलुप 
इक्वेस्टीयन सेंटर , घोड्याचे 
फार्म हाऊस, येथील बाभळीचे 


१३-४-२०१९ 


तळेगाव 
दाभाडे 


गळफास घेऊन मृत्यू 


दि . 


४-१-२० 


झाडास . 


३ 


५१/२०२० 


१०८/२०१३ 


२५-१०-२०१३ 


छातीस गोळी लागून मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ४-१-२० 


४ 


४०/२०१५ 


१८-३-२०१५ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


२०११४/ २०१ ९ तळेगाव 
दि . २८-१२-१९ दाभाडे 


मृत्यू . 


५ 


७/२०१७ 


१२-३-२०१७ 


विषारी औषध पिऊन मृत्यू 


१८ ९ ४/ २०१९ तळेगाव 
दि . २९ - ११-१९ एमआयडीसी 


नवनाथ रंगनाथ पंडीत , 
वय ४१ , रा. नांदुरखी, 
तालुका रहाता , 
जिल्हा अहमदनगर . 
राजू चिमण वाघमारे, 
वय ५५ , रा . म्हाळसकरवाडी, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे. 
गणेश मंगेश घोलप , 
वय ३० , रा . घोलपवाडी, 

आंबळे , तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे . 
जमीर अब्दुलकादर शेख, 
वय ५८ , रा . बिल्डिंग नं . ए / 
२६/२०५ , घरकुल, चिखली , 
पुणे . 
सौ . अश्विनी सुबोध बारवकर , 
वय १ दिवस, रा . म्हातोबाची 

तालुका 
जिल्हा पुणे . 


६ 


३० ९ / २०१ ९ 


९ - १२-२०१९ 


७५ ९ ०/ २०१९ चिखली 
दि . २८-१२-१९ 


डोक्यातून रक्तस्राव होऊन 
धमनीच्या आजाराने मृत्यू. 


७ 


चिखली 


१६५/ २०१९ 


७-८-२०१९ 


८ ते 


or 


महिन्याचा गर्भ 


७६७०/ २०१९ 
दि . ३१-१२-१९ 


पोटामध्येच मृन्यू. 


आळंदी, 


हवेली, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


१३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


७६६५/ २०१९ 


चिखली 


१४४/ २०१९ 


२३-७-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ३१-१२-१९ 


रमेश बाजीराव जाधव , 
वय ६० , रा . बोल्हाई मळा , 
जाधववाडी, चिखली, पुणे. 


७६७१/ २०१ ९ 


चिखली 


१३१/ २०१९ 


१३-७-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ३१-१२-१९ 


आयशाबानू मारूप खान , 
वय १२ , रा . हर्षल कंपनीजवळ , 
कुदळवाडी, चिखली, पुणे. 


१० 


७६६६/ २०१९ 


चिखली 


१६७/ २०१ ९ 


९ -८-२०१९ 


पोटाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ३१-१२-१९ 


, 


११ 


चिखली 


१७५/ २०१९ 


१६-८-२०१९ 


हृदय रक्त वाहिन्याच्या 


७६६ ९/ २०१९ 
दि . ३१-१२-१९ 


चित्रारी सुशीला सुबुद्धी, 
वय ५७ , रा . कुमार 

प्रिन्सविले 
सोसायटी, फ्लॅट नं . ३ , 
जाधववाडी, चिखली, पुणे. 
नानुबाई दशरथ सोनवणे , 
वय ७२, रा. रामदासनगर , 
चिखली, पुणे . 
अनिल विजय केवळराम , 
वय ३८ , रा . सुरेश जाधव 
यांची चाळ , महादेव मंदिराजवळ , 
चिखली, पुणे. 


आजाराने मृत्यू 


१२ 


७६६८/ २०१ ९ 


चिखली 


१६८/ २०१९ 


९ - ८-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ३१-१२-१९ 


१३ 


१४० / २०१९ 


२१-७-२०१९ 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


७६६७/ २०१ ९ चिखली 
दि . ३१-१२-१९ 


रूक्साना अजीजुर रहेमान खान , 
वय ८ महिने, 
रा . प्रदिप मेडिकलच्या शेजारी , 
कुदळवाडी, चिखली, पुणे. 


१४ 


७३/२०२० 


चिखली 


२१६/ २०१ ९ 


१० - ९ -२०१ ९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


- 


दि . 


४-१-२० 


ओम अमोल तुपशेंद्रे, 
वय ९ , रा . धर्मराजनगर , 
चिखली, पुणे. 


१५ 


७१/२०२० 


चिखली 


२८५/ २०१ ९ 


१८-१-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ४-१-२० 


अमरसिंग गोपाळजी सोनार , 
वय ७३, रा . जाधववाडी, 
आल्हाटवस्ती, चिखली, पुणे. 


१६ 


चिखली 


२९ ४/ २०१९ 


२५-११-२०१९ 


न्यूमोनयिाच्या आजाराने मृत्यू 


७०/२०२० 
दि . ४-१-२० 


बेबी ऑफ कैसरजहाँ 
ताजमहंमद इद्रिशी, 
वय २ महिने, रा. कुदळवाडी, 
जाधववाडी फाटा , साईनाथ 
कंपनीजवळ , चिखली, पुणे. 


१७ 


चिखली 


२७ ९ / २०१९ 


१५-११-२०१९ 


रक्तदोषाच्या आजाराने मृत्यू 


७२/२०२० 
दि . ४-१-२० 


विमल पिटर जगन्नाथ , 
वय ५९ , रा . वृदांवन अपा ., 
राम मंदिराजवळ, रुम नं . ४०२ , 
सर्व्हे नं . १६४७, पाटीलनगर , 
चिखली, पुणे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१८ 


चिखली 


२६५/ २०१९ 


४-११-२०१९ 


७४/२०२० 
दि . ४-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


देवबाई नामदेव चव्हाण , 
वय ९ ० , रा . पाटीलनगर, 
इंद्रप्रस्थ गार्डन कार्यालयाजवळ , 
चिखली, पुणे . 


१ ९ 


चिखली 


१५१ / २०१ ९ 


२७-७-२०१९ 


१५/२०२० 
दि . २-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


अशोक सदाशिव डहाळे , 
वय ६० , रा . मोरेवस्ती , 
चिखली, पुणे. 


२० 


चिखली 


२१४/ २०१ ९ 


२० - ९ -२०१ ९ 


१४/२०२० 
दि . २-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


औसाबाई भंगारी वाघमोडे, 
वय ६० , रा . ताम्हाणे वस्ती, 
चिखली, पुणे. 


२१ 


१६/२०२० 


चिखली 


३३१/ २०१९ 


२७-१२-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २-१-२० 


इंद्रावती गंगाराम सावंत , 
वय ६५ , रा. जयहरी हाउसिंग 
सोसायटी, नेवाळे वस्ती , 
चिखली, पुणे. 


, 


२२ 


१७/२०२० 


चिखली 


१५४/ २०१९ 


३०-७-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २-१-२० 


- 


नाना तानाजी वाघ , 
वय ७०, रा . भक्तीशक्तीनगर , 
कुदळवाडी , चिखली, पुणे. 
राहुल दत्तू लोखंडे, 
वय ४७ , रा. त्रिवेणीनगर , 
चिखली, पुणे. 


२३ 


१८/२०२० 


चिखली 


१४८ / २०१९ 


२६-७-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २-१-२० 


२४ 


१९ / २०२० 


चिखली 


२०७/ २०१ ९ 


१३- ९ -२०१ ९ 


रक्तदोषाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . 


२-१-२० 


२५ 


चिखली 


१८७/ २०१९ 


२५-८-२०१९ 


२०/२०२० 
दि . २-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


शबीर हुसेन अन्सारी, 
वय ३२, रा . यशवंत हाउसिंग 
सोसायटी, मोरेवस्ती, 
चिखली, पुणे . 
रीटा इवन बिमर , 
वय ६०, रा . झेंडाचौक, 
मोरेवस्ती, चिखली, पुणे . 
सचिन रामेश्वर शेंडे, 
वय ३२, रा. म्हेत्रेवस्ती , 

तालुका 
जिल्हा पुणे . 


२६ 


२२४/२०२० 


चिखली 


३२०/ २०१९ 


१८-१२-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . १४-१-२० 


चिखली, 


हवेली, 


२७ 


२२५/२०२० 


चिखली 


३३०/ २०१ ९ 


राठोड , 


२६-१२-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . 


१४-१-२० 


२८ 


चिखली 


२७६/ २०१९ 


संजय 

बाबु 
वय २५ , रा. साने कॉलनी, 
मोरेवस्ती, चिखली, पुणे. 
बबुबाई धोंडीबा जाधव , 
वय ८८ , रा . साई मंदिरामागे, 
मोरेवस्ती, चिखली , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 


२२७/२०२० 
दि . १४-१-२० 


१४-११-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


१५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


२ ९ 


२२६/२०२० 


चिखली 


१७/२०२० 


हृदय रक्त वाहिन्याच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


दि . १४-१-२० 


३० 


४२/२०१७ 


११९९ / २०१९ तळेगाव 
दि . ९ - १०-१९ एमआयडीसी 


डोक्यास मार लागून मेंदूत 
रक्तस्राव होऊन मृत्यू . 


तुळशीराम हरीभाऊ दळवी, 

११-१-२०२० 
वय ८०, रा. सुदर्शननगर , 
मोरेवस्ती, चिखली, पुणे. 
अण्णामल नारायण स्वामी , १८-१०-२०१७ 
वय ८४ , रा . तोलाणी कॉलेज 
कॅम्पस , इंदोरी, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
किरणकुमार कांतिलाल कापडीया, १७-११-२०१७ 
वय ३३, ऐश्वर्या हॉटेलच्यामागे , 
रा . माळवाडी. 
एल्लप्पा भिमाप्पा बजेंत्री, २४-५-२०१९ 
वय ३२ , रा . आत्मन वृद्धाश्रम , 
कातवी, तालुका मावळ, 
जिल्हा पुणे. 


३१ 


३ ९ / २०१७ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


१२००/ २०१९ तळेगाव 
दि . १७-११-१९ एमआयडीसी 


मृत्यू . 


३२ 


१ ९ / २०२० 


२६ / २०१ ९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
एमआयडीसी 


दि . 


३-१-२० 


मृत्यू . 


संजय नाईक पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 

देहूरोड विभाग, देहूरोड . 


- 


पुणे, ( देहूरोड विभाग ) २० जानेवारी २०२०. 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ / म.स./ देहूरोड विभाग/ ३०८/२०२०.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, तळेगाव दाभाडे, देहूरोड यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 

अकस्मात मयतांची एकूण १७ प्रकरणे 
जावक पोलीस अ.म.र.नं. 

मृत्यू दिनांक 

मृत्यूचे कारण 
क्रमांक स्टेशनचे 


- 


अ . 


मयताचे नाव 


क . 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


चिखली 


२४८ / २०१९ 


२०-१०-२०१९ 


३१६/२०२० 
दि . २१-१-२० 


जुनाट मूत्रपिंडाच्या आजाराने 
मृत्यू . 


कैलास मनोज दहिया, 
वय ९ , रा . इंद्रायणी हाउसिंग 
सोसायटी, रूपीनगर, तळवडे, 
पुणे. 
अमित अरुण सावंत , 
वय ३२, रा . कर्मवीर 
हाउसिंग सोसायटी , 
रूपीनगर , तळवडे, पुणे. 


२ 


चिखली 


३१९ / २०२० 
दि . २१-१-२० 


३२९/ २०१ ९ 


२५-१२-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 


चिखली 


३१७/ २०१९ 


१४-१२-२०१९ 


३१८/२०२० 
दि . २१-१-२० 


जुनाट फुप्फुसाच्या आजाराने 
मृत्यू . 


शेषराव पुंडलिक ताठे , 
वय ७८ , रा . विश्वमाला 
हाउसिंग सोसायटी, 
त्रिवेणीनगर , तळवडे, पुणे. 


- 


४ 


चिखली 


१७३/ २०१९ 


७-८-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


३१७/२०२० 

२१-१-२० 


दि . 


सुमन गणपत उनवने , 
वय ७५, रा. किनारा वृद्धाश्रम , 
रूपीनगर, तळवडे, पुणे. 


चिखली 


२०५/ २०१९ 


१२ - ९ -२०१ ९ 


हृदय रक्तवाहिनीच्या 


७२१८ / २०१९ 
दि . २१-१-२० 


आजाराने मृत्यू . 


संदीप संभाजी पाटील , 
वय ३७, प्लॉट नं . २४, 
रूपी हाउसिंग सोसायटी, 
रूपीनगर , तळवडे, पुणे . 


चिखली 


१२३/ २०१९ 


२४-६-२०१९ 


३२१/२०२० 
दि . २१-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


करूपस्वामी, 
वय ७२ , रा . भैरवनाथ हाउसिंग 
सोसायटी, रूपीनगर , तळवडे , 
पुणे. 


७ 


चिखली 


१७०/ २०१९ 


१२-८-२०१९ 


रक्तदोषाच्या आजाराने मृत्यू 


३२०/२०२० 
दि . २१-१-२० 


नानीबाई कोंडीराम म्हस्के , 
वय ७५ , रा . अजिंक्य हाउसिंग 
सोसायटी, रूपीनगर , तळवडे, 
पुणे. 


- 


८ 


चिखली 


१०४/ २०१९ 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


१००८/२०२० 
दि . २३-१-२० 


३८२/२०२० 


चिखली 


२८२/ २०१९ 


यकृताच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २३-१-२० 


१० 


चिखली 


२४१/ २०१९ 


३८३/२०२० 
दि . २३-१-२० 


हृदय रक्तवाहिनीच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


ज्ञानेश्वर बाजीवार पाटील , ६-६-२०१९ 
वय ३५ , रा . वृद्धाश्रम रोड , 
रामदासनगर , चिखली, पुणे. 
कैलास बाजीराव शिमळकर , १७-११-२०१९ 
वय ६२, रा. पाटीलनगर , 
चिखली, पुणे. 
राजकुमार यशवंत टेमकर , 

९ - १०-२०१९ 
वय ६२, रा . रिद्धी-सिद्धी 
आकृती सोसायटी, पुर्णानगर , 
चिंचवड , पुणे . 
गणपत महादेव कुडले, १५-२-२०१९ 
वय ६३, रा . आंगरेवाडी , 
तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. 
त्रिंबक सदाशिव डांगे , 

२८ - ९ -२०१९ 
वय ७४ , रा . पाटीलनगर , 
चिखली, पुणे . 
बेबी ऑफ जान्हवी प्रदिप गौतम , २०-७-२०१९ 
वय १ महिना, रा . कुदळवाडी , 
चिखली- मोशी रोड , निरंजन 
काल्याजवळ, चिखली, पुणे . 


११ 


३८४/२०२० 


चिखली 


३३ / २०१९ 


हृदय रक्तवाहिनीच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


दि . २३-१-२० 


१२ 


चिखली 


२२४ / २०१९ 


३८५/२०२० 
दि . २३-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


- 


१३ 


३८६/२०२० 


चिखली 


१३८ / २०१९ 


पित्ताशय व आतड्याच्या 
आजाराने मृत्यू . 


दि . २३-१-२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


१७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१४ 


चिखली 


१५६/ २०१ ९ 


३८७/२०२० 
दि . २३-१-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


१५ 


३८८/२०२० 


चिखली 


२०१/ २०१९ 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २३-१-२० 


१६ 


३८ ९ / २०२० 


चिखली 


२२३/ २०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २३-१-२० 


संतोष दिनानाथ गुप्ता , 

२-८-२०१९ 
वय ४२, रा. न्यू दुर्गा स्टील , 
कुदळवाडी, चिखली, पुणे. 
मयुरेश्वर बाबासाहेब वैराळे, 

९ - ९ -२०१ ९ 
वय २ , रा . रामदासनगर , 
चिखली, पुणे . 
मुसकुन्निसा, 

२५ - ९ -२०१ ९ 
वय ६ ९ , रा . उस्मानीया 
मस्जिदजवळ , कुदळवाडी, 
चिखली, पुणे. 
बेबी ऑफ कौसरजहाँ अलीहसन , १८-१२-२०१९ 
वय १० महिने , रा . सी / ए , 
राजेश पवार चाळ , 
ज्ञानसागर हॉस्पिटलमागे , 
कुदळवाडी, चिखली, पुणे . 


१७ 


चिखली 


३२१/ २०१९ 


३९ ० / २०२० 
दि . २३-१-२० 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


संजय नाईक पाटील , 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 

देहूरोड विभाग, देहूरोड. 


- 


पुणे , ( देहूरोड विभाग) २५ जानेवारी २०२०. 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ/ म.स./ देहूरोड विभाग / १२३६/ २०२०.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू 

झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, तळेगाव दाभाडे, देहूरोड यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 

अकस्मात मयतांची एकूण १२ प्रकरणे 
जावक पोलीस अ.म.र.नं. 

मृत्यू दिनांक 

मृत्यूचे कारण 
क्रमांक स्टेशनचे 


अ . 


मयताचे नाव 


क . 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


६२१/२०२० 


३४/२०१६ 


२०-४-२०१६ 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू . 


दि . ४-३-२० 


५ 
बाजीराव यमाजी चव्हाण , 
वय ७० , रा . शिरगाव , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
महेंद्र भिवा गायकवाड , 
वय ५३, रा. धामणे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 


. 


२ 


६२२/२०२० 


११९/ २०१९ 


१२-१०-२०१९ 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


दि . ४-३-२० 


मृत्यू . 


- 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 


६२०/२०२० 


१ / २०१ ९ 


गळफास घेऊन मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ४-३-२० 


४ 


११९ ४ / २०२० 


२/२०२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


गंभीर अशक्तपणामुळे 
मृत्यू . 


दि . ३-३-२० 


११ ९ ५/ २०२० 


१५/२०२० 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . २-३-२० 


मृत्यू . 


१५२/२०१८ 


१२५७/२०२० तळेगाव 
दि . २७-२-२० दाभाडे 


उंचावरुन पडून मार लागून 
मृत्यू . 


७ 


४१७/२०२० 


१०/२०१७ 


तळेगाव 
एमआयडीसी 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ४-३-२० 


एकनाथ चिंतामण भारमल, 

२-१-२०१९ 
वय ४० , रा . चपटेवाडी , 
तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे. 
संतोष राजेंद्र शुक्ला , 

६-१-२०२० 
वय ७२, रा. संस्कृति अपार्टमेंट , 
फ्लॅट नं . ३०२, बी बिल्डिंग , 
यशवंतनगर , तळेगाव दाभाडे. 
आण्णा चिमा कुसाळकर , ३०-१-२०२० 
वय ८५, रा . निळकंठनगर , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
रवि रमेश ओतारी , 

२५-१२-२०१८ 
वय ३० , रा. हनुमान कॉलनी, 
विकासनगर , देहुरोड , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
कुलदिपसिंग तकदिरसिंग चौहान, १८-३-२०१७ 
वय ४० , रा . सुदापुलाजवळ , 
सुदुंबरे , तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे . 
जयश्री नारायण मोरे , 

१३-८-२०१९ 
वय ५२, रा . जाधववाडी, 
चिखली, पुणे . 
पुस्तक संतोष झा , 

६-८-२०१९ 
वय अडीच वर्षे 
रा . हरगुडे वस्ती , चिखली, पुणे . 
बेबी ऑफ नजीरूननिशा 

२७-८-२०१९ 
शेरअली चौधरी, वय १ दिवस , 
रा . विठ्ठल मंदिरामागे, 
कुदळवाडी, चिखली, पुणे . 
अदनान सेफअली शेख, 

११-१०-२०१९ 
वय ६ महिने , रा . कुदळवाडी, 
चिखली, पुणे. 
अनिल 

परशुराम हराळे, ११-७-२०१९ 
वय १० , रा . इंद्रायणी 
काट्याजवळ, कुदळवाडी, 
चिखली, पुणे. 


८ 


चिखली 


१७२/ २०१९ 


रक्तदोषाच्या आजाराने मृत्यू 


१२६२/२०२० 
दि . २७-२-२० 


९ 


१२६३/२०२० 


चिखली 


१६३/ २०१ ९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २७-२-२० 


१० 


१२६४/२०२० 


चिखली 


१८ ९/ २०१ ९ 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . २७-२-२० 


११ 


चिखली 


२४४/ २०१ ९ 


१२६५/२०२० 
दि . २७-२-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


१२ 


१२६६/२०२० 


चिखली 


१२७/ २०१९ 


, 


यकृताला आलेल्या सुजेमुळे 
मृत्यू . 


दि . २७-२-२० 


" 


संजय नाईक पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 

देहूरोड विभाग, देहूरोड. 


पुणे , ( देहूरोड विभाग ) ६ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९४२ 


१ ९ 


, 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ/म.स./देहूरोड विभाग /१०८५/२०२०.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री /पुरुष 
हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , तळेगाव दाभाडे, देहूरोड यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 


अकस्मात मयतांची एकूण ६५ प्रकरणे 


अ . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


जावक 
क्रमांक 


पोलीस 
स्टेशनचे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


क . 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


३१७२/२०२० देहुरोड 


६८/२०१७ 


२ ९ - ४-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . १-२-२० 


प्रतापसिंग लोकेराम बादु, 
वय ३० , रा . फ्लॅट नं . ११, 
विनायक बिल्डिंग नं . ११ , 
निगडी प्राधिकरण , पुणे . 


२ 


३०२/२०२० 


देहुरोड 


६/२०१७ 


६-१-२०१७ 


फुप्फुसाची व हृदयास 
जन्मताच सूज 


दि . १-२-२० 


आल्याने 


मृत्यू . 


३ 


देहुरोड 


१ ९ / २०२० 


२७-१-२०२० 


हृदय रक्त वाहिन्यांच्या 


६८३/२०२० 
दि . १७-२-२० 


आजाराने मृत्यू. 


४ 


१७२/२०२० 


देहुरोड 


२४८/ २०१ ९ 


१३-११-२०१९ 


लिव्हरच्या आजाराने 

मृत्यू 


दि . २०-२-२० 


बेबी ऑफ अश्वीनी संजय 
उसकेलवार , वय १ दिवस , 
रा. शिलवर पामग्रो, 
भोंडवे वस्ती, रावेत , 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
अनिता देवीदास ठाकूर , 
वय ५५ , रा . शितळानगर , 
देहुरोड , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे. 
रावसाहेब राजाराम कांबळे , 
वय ४ ९ , रा . मराठी शाळेच्या 
पाठीमागे , किवळे, 
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
सतिश बसराव बिराजदार , 
वय ३४, रा . बिजलीनगर , 
चिंचवड , पुणे. 
संतोष धनाजी पाटील, 
वय ३७, रा . होलमार्क 
अॅव्हॅन्सू सोसायटी, 
रुम नं . ६०१, इ विंग, 
रावेत , पुणे. 
रविंद्र रघुनाथ कांबळे, 
वय ५ ९ , रा . उत्तमनगर, 

तालुका 
जिल्हा पुणे . 


५ 


देहुरोड 


२२०/ २०१९ 


१३-११-२०१९ 


१६ ९ / २०२० 
दि . २०-२-२० 


हृदय रक्त वाहिन्यांच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


६ 


१११/२०२० 


देहुरोड 


१७५/ २०१ ९ 


१८ - ९ -२०१९ 


महत्त्वाच्या अवयवांना इजा 


दि . ९ - २-२० 


होऊन मृत्यू. 


७ 


५२१/ २०१९ 


देहुरोड 


२४०/ २०१९ 


१२-१२-२०१९ 


लिव्हरच्या आजाराने मृत्यू 


दि . १२-२-१९ 


किवळे , 


हवेली, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


देहुरोड 


५/२०२० 


३-१-२०२० 


रक्तदोषाच्या आजाराने मृत्यू 


५२२/२०२० 
दि . १२-२-२० 


प्रभु सिद्धाप्पा हंगरगी, 
वय ४८ , रा . विकासनगर , 

तालुका 
जिल्हा पुणे . 


किवळे , 


हवेली, 


९ ०/ २०१ ९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


४४ ९ / २०२० तळेगाव 
दि . ३१-१-२० दाभाडे 


मृत्यू . 


१० 


९ ३/ २०१९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


४४८/२०२० 
दि . ३१-१-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


मृत्यू . 


, 


बापुराव हरीभाऊ बनकर , २८-७-२०१९ 
वय ५९ , रा . बी-१०४ , 
स्नेहल अपार्टमेंट , 
एमएसईबी ऑफिसमागे , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
अरविंद हरिश्चंद्र पिंजण, 

५-८-२०१९ 
वय ४३, रा . यशवंतनगर , 
तपोधाम कॉलनी, तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
ईराप्पा दिपक राठोड , १६-१०-२०१८ 
वय ४० , तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे . 
अन्नपुर्णा तिपन्ना पुडकी, २ ९ - ८-२०१९ 
वय ८५, रा . नलावडे चाळ , 
तळेगाव स्टेशन चौक , 
तळेगाव दाभाडे, तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे . 


, 


११ 


१२२/२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


२५७/२०२० तळेगाव 
दि . २४-१-२० दाभाडे 


मृत्यू. 


१२ 


१०३/ २०१९ 


अशक्तपणा येऊन 


२५८/२०२० तळेगाव 
दि . २४-१-२० दाभाडे 


हृदयविकाराचा झटका 


येऊन मृत्यू. 


१३ 


९ ३ / २०१४ 


२२-७-२०१४ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


२५७/२०२० तळेगाव 
दि . २५-१-२० दाभाडे 


१४ 


९ ३/ २०१५ 


१ ९ - ८-२०१५ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


२७३/२०२० तळेगाव 
दि . २५-१-२० दाभाडे 


मृत्यू . 


१५ 


२२/२०१८ 


१३-२-२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


२५ ९ / २०२० तळेगाव 
दि . २४-१-२० दाभाडे 


सार्थक 

पप्पु चव्हाण, 
वय ६, रा. नवलाखा उंब्रे , 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रमेशचंद्र प्रल्हाद मुजुमदार , 
वय ६७, रा . यशवंतनगर, 
फ्लॅट नं . ५, तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
मनिष राम जोशी, 
वय ६८ , रा . बी -१ , 
फ्लॅट नं . ३०२ , सुजय व्हेंचर , 
शिरगाव रोड , सोमटणे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
भिमराव किसनराव टेंभेकर , 
वय ६८ , रा . वतननगर , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 


मृत्यू . 


. 


१६ 


२६/२०१५ 


२२-२-२०१५ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


२६ ९ / २०२० तळेगाव 

२४-१-२० दाभाडे 


दि . 


मृत्यू . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


२१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१७ 


६१/ २०१९ 


२२-५-२०१९ 


डोक्यास मार लागून मृत्यू 


१७६/२०२० तळेगाव 
दि . २१-१-२० दाभाडे 


अविनाश अशोक चव्हाण , 
वय ३० , रा . विरार ईस्ट , 
तालुका वसई, जिल्हा पालघर. 


- 


१८ 


४ ९ / २०११ 


५-१-२०११ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ३० / २०२० 
दि . ३-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


मृत्यू . 


सुखीलाल घिसाल चौधरी, 
वय ४० , रा . डाळआळी, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे . 


१ ९ 


९ २९ / २०२० 


१२७/२०१५ 


२७-१२-२०१५ 


तळेगाव 
दाभाडे 


भाजून मृत्यू 


दि . ३-२-२० 


शितल धनंजय ससाणे , 
वय २८ , रा. सोमटणे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 


२० 


९ ३६/ २०२० 


९ ८/ २०१९ 


२०-८-२०१९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . 


३-२-२० 


हमीदखान सदाबादखान पठाण , 
वय ५९ , रा . दर्गा वसाहत , 
खडकी , पुणे . 


मृत्यू . 


२१ 


९ ४७/ २०२० 


१४० / २०१९ 


९ - १२-२०१९ 


हृदयास इन्फेक्शन होऊन 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . 


३-२-२० 


मृत्यू . 


संजय प्रकाश सावंत , 
वय ३२ , रा . नालबंद गल्ली , 
हजरत यतीम शहाअली 
दासमोर, तळ्याच्या बाजुला, 
दळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे. 


२२ 


१३९ / २०१४ 


६-१२-२०१४ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ००/ २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


राधाबाई किसन बोहाडे, 
वय ६५ , रा . नाणोली , 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे . 


मृत्यू . 


२३ 


१००/२०१६ 


२ ९ - ११-२०१६ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ०० / २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


मृत्यू . 


संजीव ज्ञानेश्वर हरिप , 
वय ५६, रा. फ्लॅट नं . १५/ बी , 
प्लॉट नं . १३२/१३३ , 
यशवंतनगर , कल्पछाया 
हाउसिंग सोसायटी, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 


२४ 


१/२०१५ 


१-१-२०१५ 


९ ०० / २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


डोक्यास मार लागून अंतर्गत 
जखम होऊन रक्तस्राव 
होऊन 

मृत्यू . 


२५ 


१२०/ २०१९ 


१६-१०-२०१९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ०० / २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


तात्याभाऊ शंकर पडवळ , 
वय ६८ , रा . नवलाख उंब्रे , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
शंकर मोहन वाघेला, 
वय ७०, रा . पैसा फंड काच 
कारखाना, चाकण-तळेगाव रोड , 
स्वराज्यनगरी, तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 


मृत्यू . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


२६ 


५५ / २०१९ 


३-५-२०१९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ०० / २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


मृत्यू . 


हजीयुद्दीन नबीसाहेब शेख , 
वय ५५ , रा . डाळआळी, 
बाजारपेठ , दळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 


२७ 


११३/ २०१९ 


२ ९ - ९ -२०१ ९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ००/ २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


मृत्यू . 


रोहिणी किसन मोरे , 
वय ७३ , रा . फ्लॅट नं . ९, 
आनंद अपार्टमेंट, काटे -पिंपळे 
रोड , पिंपरीगाव, पुणे-१७. 


२८ 


५५/२०१८ 


२७-४-२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


९ ०० / २०२० 
दि . १-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


बेबी ऑफ लक्ष्मी रोशन किस्टा, 
मुलगा वय ४ महिने, 
रा. चौराईनगर, येवलेवस्ती, 


मृत्यू. 


सोमटणे फाटा , 


२ ९ 


९ ०० / २०२० 


११०/२०१६ 


२८-१२-२०१६ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . १-२-२० 


मृत्यू . 


३० 


३४२/२०२० 


२१/२०१७ 


१३-३-२०१७ 


काविळीच्या आजाराने मृत्यू 


तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
गौरांग हराधन मोंडल, 
वय ३२, रा . म्हस्करजीस 
कॉलनी, तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
नामदेव म्हपा टेमगीरे , 
वय ६ ९ , रा . कुसगाव , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
लक्ष्मीबाई जोतीलाल चव्हाण , 
वय २८ , २८२, शनिवार पेठ , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे. 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ४-२-२० 


, 


३१ 


९ १०/ २०२० 


६/ २०१९ 


१७-१-२०१९ 


पाण्यात पडून मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . २-२-२० 


३२ 


४०/ २०१९ 


१ ९ - २-२०१८ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


४४९ / २०२० तळेगाव 
दि . १७-२-२० दाभाडे 


एक अनोळखी स्री , 

ते 

३५ , 
नाव पत्ता माहित नाही. 


वय ३० 


३३ 


३३/२०१८ 


२७-२-२०१८ 


विषारी औषध पिऊन मृत्यू 


११८ ९ / २०२० तळेगाव 
दि . १०-२-२० दाभाडे 


सुमित सुधीर मंगळेकर , 
वय २३ , रा . सोनीगोपाल 
कॉम्प्लेक्स , पवार चाळ , 
तळेगाव स्टेशन , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
अरुण प्रभाकर टेंभुर्णीकर , 
वय ७०, रा . कडोलकर कॉलनी, 
दळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 


३४ 


५३/२०१८ 


२७-४-२०१८ 


डोक्यास मार लागून मृत्यू 


१३१६/२०२० तळेगाव 
दि . १८-२-२० दाभाडे 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३५ 


६८/२०१६ 


१३१४/२०२० तळेगाव 
दि . १८-२-२० दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू . 


३६ 


१३५/ २०१९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


१३१५/२०२० तळेगाव 
दि . १८-२-२० दाभाडे 


मृत्यू . 


३७ 


२/ २०१९ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


- 


१२३९ / २०२० तळेगाव 
दि . १२-२-२० दाभाडे 


मृत्यू . 


३८ 


१५०/२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


११७८/२०२० 

तळेगाव 
दि . २१-२-२० दाभाडे 


मृत्यू . 


३ ९ 


२१/२०१८ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


११७ ९ / २०२० तळेगाव 
दि . २१-२-२० दाभाडे 


जनार्धन विष्णू खोल्लम, ११-८-२०१६ 
वय ८१ , रा . लेक शोअर 
रेसिडेन्सी, जुना पुणे- मुंबई रोड , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
लक्ष्मण रामचंद्र साळुके, २८-११-२०१९ 
वय ७७, रा. राजगुरु कॉलनी , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे. 
कचरू दगडू जगदाळे , 

६-१-२०१९ 
वय ६३, रा . कडोलकर कॉलनी. 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे . 
सतिश कुंडलिक गाडे, १५-१२-२०१८ 
वय ३ ९ , रा . यशवंतनगर , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
प्रकाश राम कांचन , 

११-२-२०१८ 
वय ५३, रा . हॉली क्रॉस रोड, 
आयसी कॉलनी, बोरीवली वेस्ट , 
मुंबई. 
चाहत रमेश निरत , 

१ ९ - ११-२०१६ 
वय २ वर्षे ६ महिने , 
रा . नवलाख उंब्रे , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
बबन कुंडलिक शिर्के , 

२ ९ - ११-२०१९ 
वय ४२, रा . नवलाख उंब्रे , 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे. 
हिरालाल आप्पालाल तांबोळी, १८-१२-२०१९ 
वय २६, रा . अचानकनगर , 
माळवाडी, तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे . 
समीर एकनाथ भसे, 

२२-१२-२०१९ 
वय २५ , रा. सांगुर्डी, 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 
गणेश मंगेश घोलप , 

१२-३-२०१७ 
वय ३० , रा. घोलपवाडी , 

आंबळे , तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे . 


४० 


५०/२०१६ 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


१२४/२०२० 

तळेगाव 
दि . २५-१-२० एमआयडीसी 


मृत्यू . 


४१ 


५५/ २०१ ९ 


गळफास घेऊन मृत्यू 


१३३/२०२० तळेगाव 
दि . २४-१-२० एमआयडीसी 


४२ 


४२/ २०१९ 


३१७/२०२० तळेगाव 
दि . १२-२-२० एमआयडीसी 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू . 


४३ 


५७/ २०१ ९ 


पाण्यात पडून बुडून मृत्यू 


३१६/२०२० तळेगाव 

१२-२-२० एमआयडीसी 


दि . 


४४ 


७/२०१७ 


विषारी औषध पिऊन मृत्यू 


१८ ९ ४/ २०२० तळेगाव 
दि . २९ - २-२० एमआयडीसी 


, 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


४५ 


१/२०२० 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


३२५/२०२० तळेगाव 
दि . १२-२-२० एमआयडीसी 


मृत्यू . 


४६ 


३ ९/ २०१८ 


मेंदूत रक्तस्राव होऊन मृत्यू 


३६४/२०२० तळेगाव 
दि . २५-२-२० एमआयडीसी 


४७ 


६/२०१८ 


मते , 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


३६८/२०२० तळेगाव 
दि . २५-२-२० एमआयडीसी 


मृत्यू . 


४८ 


२/२०२० 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


३७६/२०२० तळेगाव 
दि . २६-२-२० एमआयडीसी 


मृत्यू . 


४ ९ 


चिखली 


५०/२०२० 


१२३४/२०२० 
दि . २६-२-२० 


न्यूमोनियाच्या आजाराने 
मृत्यू. 


५० 


चिखली 


२४/२०२० 


बंडु रामदास गायकवाड , 

१-१-२०२० 
वय ३२ , रा. नवलाख उंब्रे , 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
निखील रामपती बोरो , 

२ ९ - ८-२०१८ 
वय ३२ , रा . घोपमरी, 
पो . कचुबरी, घोगमारी, 
जिल्हा बक्सा, आसाम , 
सध्या रा . नवलाख उंब्रे , 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
अंकुश दामू 

४-२-२०१८ 
वय ५७, रा . भिमाशंकर 
कॉलनी, वराळे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे . 
तेजस्विनी रवी दाभाडे, 

८-१-२०२० 
वय ३० , रा. कोटेश्वरवाडी, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
बेबी ऑफ ललीता आशीष पोळ , ६-२-२०२० 
वय २ महिने , रा . घरकुल 
चिखली, पुणे. 
पारस केदार प्रसाद , 

१६-१-२०२० 
वय ५५, रा. माऊली सोसायटी, 
मोरे वस्ती, चिखली, पुणे. 
तेजस ज्ञानेश्वर माळी, 

२५-१-२०२० 
वय ८ महिने , रा . मोर्या कॉलनी, 
मोरे वस्ती, चिखली, पुणे . 
बबाबाई बाबुराव सुर्यवंशी, १ ९ - ११-२०१९ 
वय ८२, रा . ए -२० / ४०३, 
घरकुल , चिखली, पुणे. 
अर्चना उर्फ सुप्रिया सहदेव ३-११-२०१९ 
चव्हाण , वय २४ , 
रा . लोंढेवस्ती, महादेवनगर , 
चिखली, पुणे. 
विवेक वसंत जाधव , 

२४ - ९ -२०१९ 
वय २७, रा . महादेवनगर , 
चिखली, पुणे. 
बेबी ऑफ सिमा मनोहर शाहु , १७-१२-२०१९ 
वय १ दिवस, प्रिस्टीन लेबर 
कॅम्प, भारत पेट्रोल पंपासमोर , 
जाधववाडी, चिखली, पुणे. 


१२३३/२०२० 
दि . २६-२-२० 


हृदय रक्त वाहिन्याच्या 


आजाराने मृत्यू . 


चिखली 


३७/२०२० 


४५२/२०२० 
दि . २६-२-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


-- 


५२ 


चिखली 


२८६/ २०१९ 


१२३२/२०२० 
दि . २६-२-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने 


मृत्यू 


५३ 


चिखली 


२६१/ २०१९ 


८३०/२०२० 
दि . ७-२-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


५४ 


चिखली 


२२१/ २०१९ 


८३१/२०२० 
दि . ७-२-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


५५ 


चिखली 


३२२/ २०१९ 


२० ते २४ दिवसांचे 


८२९ / २०२० 
दि . ७-२-२० 


गर्भातील बाळाचा मृत्यू . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


२५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


५६ 


८३४/२०२० 


चिखली 


७/२०२० 


४-१-२०२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ७-२-२० 


५७ 


चिखली 


२ ९ ३/२०१ ९ 


२३-११-२०१९ 


८३५/२०२० 
दि . ७-२-२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


५८ 


८३३/२०२० 


चिखली 


२७४/ २०१९ 


अनिल भिमा इगे , 
वय १८ , रा. गणेश कॉलनी , 
टॉवर लाईन , चिखली, पुणे . 
भिमराव तातोबा जावीर , 
वय ८३, रा . ताम्हाणे वस्ती, 
चिखली, पुणे. 
दुशांत शिवाजी शेंडगे, 
वय ३८ , रा . शिवरकर चौक , 
ताम्हाणे वस्ती, चिखली, पुणे. 
श्रीराम लक्ष्मण साळुखे, 
वय ६७, रा . चैतन्य हाउसिंग 
सोसायटी, मार्केटजवळ, 
फुलेनगर , चिखली, पुणे. 


१३-११-२०१९ 


हृदयविकाराच्या आजाराने 


दि . ७-२-२० 


मृत्यू . 


चिखली 


३०६/ २०१९ 


९ - १२-२०१९ 


८३२/२०२० 
दि . ७-२-२० 


हृदय रक्त वाहिन्याच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


६० 


चिखली 


१ ९ ० / २०१९ 


प्रेमलता गणेश ठाकूर , 


२७-८-२०१९ 


हृदय रक्त वाहिन्याच्या 


९ २१ / २०२० 
दि . १२-२-२० 


आजाराने मृत्यू. 


. 


६१ 


चिखली 


३०७/ २०१९ 


वय ७० , रा . आशिर्वाद 
सोसायटी, नेवाळे वस्ती , 
चिखली, पुणे. 
ललीता रमाकांत वाघमारे, 
वय ५५ , रा . दत्त हाउसिंग 
सोसायटी, मोरेवस्ती, चिखली, 
पुणे . 


९ - १२-२०१९ 


३०७/२०२० 
दि . १२-२-२० 


हृदय रक्त वाहिन्याच्या 


आजाराने मृत्यू . 


- 


६२ 


९ २५/ २०२० 


चिखली 


१ ९९ / २०१९ 


७ - ९ -२०१ ९ 


शरीरामध्ये जंतु संसर्ग 


दि . १२-२-२० 


होऊन मृत्यू . 


चंद्रकांत आबाजी सावंत , 
वय ५९ , रा . दत्त हाउसिंग 
सोसायटी, मोरेवस्ती, चिखली, 
पुणे. 


६३ 


९ २५/ २०२० 


चिखली 


१७१/ २०१ ९ 


१३-८-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . १२-२-२० 


६४ 


१००५/२०२० 


चिखली 


१६६/ २०१ ९ 


शांताबाई शिवाजी दिवटे , 
वय ६५ , रा . अंगणवाडी 
सोसायटी, मोरेवस्ती, 
चिखली, पुणे. 
गणेश विश्वनाथ विश्वास , 
रा. त्रिवेणीनगर, तळवडे, पुणे . 
पुंडलिक नथुजी डांगे , 
वय ६९ , रा . फ्लॅट नं . १०४, 
ऐश्वर्या कोर्टयार्ड, चिखली, पुणे . 


८-८-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . १५-२-२० 


६५ 


चिखली 


४४/२०२० 


१-२-२०२० 


१००६/२०२० 
दि . १५-२-२० 


हृदय रक्तवाहिन्याच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


संजय नाईक पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 

देहूरोड विभाग, देहूरोड. 


, 


पुणे , ( देहूरोड विभाग ) २९ फेब्रुवारी २०२० . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ/म.स. /देहूरोड विभाग/ १५३५/२०२०.- अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष 
हे आकस्मिकरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , तळेगाव दाभाडे, देहूरोड यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
तसा अंतिम गोषवारा देणेची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 


अकस्मात मयतांची एकूण ४२ प्रकरणे 


अ . 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


जावक 
क्रमांक 


पोलीस 
स्टेशनचे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


क . 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ ०२/ २०२० 


देहुरोड 


९ / २०२० 


८-१-२०२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ६-३-२० 


नसिम मोहम्मद खान , 
वय ४७, रा. गांधीनगर , 
देहुरोड , तालुका हवेली, 
जिल्हा पुणे . 
गजानन उतेकर , 
वय ७२ , पूर्ण नाव पत्ता माहित 
नाही, हल्ली रा. सेमीनी आश्रम , 
देहुगाव , पुणे . 


२ 


९ ०३/ २०२० 


देहुरोड 


२५/२०२० 


५-२-२०२० 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ६-३-२० 


३ 


९ १२/ २०२० 


देहुरोड 


४ ९ / २०१७ 


२ ९ - ३-२०१७ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ७-३-२० 


४ 


६३६/२०२० 


८४/ २०१ ९ 


९ - ७-२०१९ 


डोक्यास मार लागून मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ६-३-२० 


" 


५ 


१२४१/२०२० 


३७/२०१७ 


१८-४-२०१७ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ३-३-२० 


शिवम गोपाळ पांडे, 
वय २८ , रा . नॅनो स्पेस 
सोसायटी , फ्लॅट नं . ११०५ , 
रावेत , पुणे . 
शिवाजी केशव शिरोळे , 
वय ६३, रा. विशालनगर , 
ठाकरवाडी, जिल्हा परिषद 
शाळेचे पाठीमागे , उर्से , 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे. 
योगेश वाल्मिक कांडेकर , 
वय ३६ , रा . गहुंजे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे. 
मनिष मेघराज जाधव , 
वय ४० , तेली आळी, 
संभाजीनगर , तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे . 
सौ . सुरेखा किशोर शिंदे, 
वय ३८ , रा . दिलीप खळदे 
चाळ , खळदे आळी, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे. 


मृत्यू . 


६ 


१२४३/२०२० 


१५१/ २०१९ 


२७-१२-२०१९ 


गळफास घेऊन मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ३-३-२० 


७ 


१३४६/२०२० 


९ ८ / २०१६ 


२८-११-२०१६ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ७-३-२० 


मृत्यू . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


२७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१३४५/२०२० 


१०३/२०१६ 


६-१२-२०१६ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . 


७-३-२० 


मृत्यू . 


प्रकाश सिदप्पा कामकर, 
वय ४२, रा . लिलावती 
बी - ९/ ३०२, तळेगाव दाभाडे, 
पुणे -मुंबई रोड , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 


१३४८/२०२० 


८८/२०१६ 


सौ . लता शिवाजी धामणकर , 


६-१०-२०१६ 


स्टोव्हच्या भडक्याने भाजून 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ७-३-२० 


मृत्यू . 


वय ४५, रा . उर्से, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 


. 


१० 


१३४७/२०२० 


६२/२०१७ 


१०-७-२०१७ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ७-३-२० 


मृत्यू . 


- 


आनंदा धर्मपाल अग्रवाल , 
वय ४४ , रा . फ्लॅट नं . ६१ , 
पारिजात सोसायटी , 
तळेगाव दाभाडे स्टेशन, 


तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 


११ 


१३५ ९ / २०२० 


९ १/ २०१८ 


१ ९ - ७-२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ७-३-२० 


मृत्यू . 


नागीबाई राम ठाकूर , 
वय ६० , रा . खारपाडा , 
पो . जिते, तालुका पेण , 
जिल्हा रायगड. 


१२ 


१३००/२०२० 


४४/ २०१९ 


६-४-२०१९ 


किडनीच्या आजाराने मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ५-३-२० 


१३ 


१३०१/२०२० 


८८ /२०१९ 


१ ९ - ७-२०१९ 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


दि . ५-३-२० 


मृत्यू . 


सौ . सुमित्रा रविंद्र करव , 
वय ६१, रा . प्लॉट नं . ६६, 
विद्या विहार कॉलनी , 
फ्लॅट नं . १, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
सुर्यकांत बाबुराव मोकाशी, 
वय ७०, रा. ५०० , शुक्रवार पेठ, 
पांडव मंदिराचे मागे , 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
दुर्योधन महादेव कांबळे , 
वय ६१, रा . काकडे सृष्टी , 
प्लॉट नं . १३/२३ , इंद्रायणी 
कॉलेजजवळ , तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे . 


१४ 


१३७५/२०२० 


२६/२०१७ 


२७-३-२०१७ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ८-३-२० 


मृत्यू . 


१५ 


१३७४/२०२० 


११२/२०१८ 


२२- ९ -२०१८ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ८-३-२० 


विकास ज्ञानेश्वर बांदल , 
वय ४४ , रा . रणजीतसिंग 
दाभाडे कॉलनी, तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 


- 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१६ 


१३७६/२०२० 


८४/२०१७ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ९ - ३-२० 


१७ 


१६/ २०१ ९ 


१३६०/२०२० 
दि . ९ - ३-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदय रक्तवाहिनीच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


१८ 


११९ १ / २०२० 


८२/२०१८ 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू. 


दि . २-३-२० 


१ ९ 


११९ ० / २०२० 


३३/ २०१९ 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदयात स्नायुमध्ये रक्ताची 
गुठळी व कावीळ आजार 


दि . २-३-२० 


होऊन मृत्यू. 


२० 


१०५/ २०१९ 


११८२/२०२० 
दि . २-३-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू . 


संजय गोपाळ राठोड , 

१-१०-२०१७ 
वय १९ , रा . केशवनगर 
वडगाव मावळ , 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
हर्षद प्रकाश साडे, 

२२-१-२०१९ 
वय ३१, रा. सोमाटणेगाव , 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
अब्दुल करीम बाबुलाल 

३-७-२०१८ 
सिकीलकर , वय ६४ , 
रा . ५४६, रविवार पेठ , 
खडक मोळल्ला, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
आकाश अनिल जगताप , २१-३-२०१९ 
वय ३२ , रा. निराधार संकुल 
विहार, पुणे रेल्वे स्टेशन 
पाठीमागे, बेंगडे यांचे घरी, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
सुरेश रघुनाथ लाटे , 

३१-८-२०१९ 
वय ७१, वतननगर, 
प्लॉट नं . ६१, शांतीकुज 
इमारतीसमोर, तांबे कॉलनी , 
तळेगाव स्टेशन , तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे , 
मुळ रा. बी -१०२, तुलसी 
कॉम्प्लेक्स, नवीन डीपी रोड , 
कात्रज चौक , बदलापूर पूर्व, 
तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे . 
पार्वती यशवंतराव राजगुरु , 

२०-७-२०१८ 
वय ९ २, रा . राजगुरु कॉलनी, 
तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
श्रेयस राजु शाहरकर , 

३०-४-२०१९ 
वय ५२, रा . लक्ष्मीबाग कॉलनी, 
३८/३, नगरपालिका शाळेशेजारी, 
दळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ, 

जिल्हा पुणे. 
लक्ष्मण सोमलु राठोड , 

१३-२-२०१९ 
वय ४६, रा . आंबीवली महुले , 
लहुजीनगर, तालुका कल्याण, 
जिल्हा ठाणे, मुळ रा. रामनगर 
तांडा, मु.पो. हेबळी, तालुका 

आळंदी, 
जिल्हा गुलबर्गा, कर्नाटक . 


२१ 


११९ २/ २०२० 


९ २/ २०१८ 


गळफास घेऊन मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . २-१-२० 


२२ 


१३४०/२०२० 


५४/ २०१९ 


गळफास घेऊन मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ६-३-२० 


२३ 


१८ / २०१९ 


१३६३/२०२० तळेगाव 
दि . २९ - २-२० दाभाडे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने 
मृत्यू . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ४ - १० , २०२० / ज्येष्ठ १४ - २० , 


शके १ ९ ४२ 


२ ९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२४ 


१२/ २०१९ 


१६-८-२०१८ 


भाजून मृत्यू 


१३६२/२०२० तळेगाव 
दि . २९ - २-२० दाभाडे 


, 


२५ 


१२८/२०१८ 


११-८-२०१८ 


१००६/२०२० 
दि . ४-२-२० 


तळेगाव 
दाभाडे 


फुप्फुस आणि लिव्हरच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


२६ 


१३३३/२०२० 


१४३/२०११ 


२१-११-२०११ 


गळफास घेऊन मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ६-३-२० 


२७ 


१००५/२०२० 


४६/२०१७ 


२०-५-२०१७ 


अति दारुच्या व्यसनाने मृत्यू 


तळेगाव 
दाभाडे 


दि . ४-२-२० 


२८ 


१३/२०१६ 


८-३-२०१६ 


डोक्यास मार लागून मृत्यू 


४४०/२०२० तळेगाव 
दि . १०-३-२० एमआयडीसी 


२ ९ 


३८/२०१६ 


१५-७-२०१६ 


४१३/२०२० 
दि . ४-३-२० 


तळेगाव 
एमआयडीसी 


डोक्याला जखमा होऊन 
मृत्यू . 


कारखे चाळ, 


भारत चिंतामण गुजर , 
वय ३६ , रा . परंदवाडी , 
तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
लहु मारुती ताठे, 
वय ५८ , रा . एमएसईबी 
कॉलनी, तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , जिल्हा पुणे , 
बुधाजी रामा वाजे, 
वय ३० , रा . वाशिरे , 
तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 
अंकुश रामचंद्र बावकर, 
वय ४५ , रा . खळवाडी , 
सांगवडे, तालुका मावळ , 
जिल्हा पुणे. 
बाबु , 
वय ७० , पूर्ण नाव व पत्ता 
माहित नाही . 
किसन महादू साबळे, 
वय ७५, रा . यशवंतनगर , 

रेल्वे 
स्टेशनजवळ , तळेगाव दाभाडे, 
तालुका मावळ , 

जिल्हा पुणे. 
बेबी ऑफ जतीलुन्नीसा 
अतिउल्ला शहा, वय ४ दिवस . 
किरण डेज्जु पुजारी, 
वय ४८ , रा . घरकुल, 
स्पाईन रोड , चिखली, पुणे. 
अभिमान अण्णा नाईकवाडे , 
वय ६५ , रा . तुळजाभवानी 
चौक , टॉवर लाईन , ताम्हाणे 
वस्ती, चिखली, पुणे. 
अशोक संभाजी बिराजदार , 
वय ६०, रा . निलय सोसायटी, 
बिल्डिंग ए -१ , फ्लॅट नं . १०४ , 
जाधववाडी, चिखली, पुणे . 
दत्तात्रय रतन गोसावी , 
वय ६८ , मु . पो . तांदळी , 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
कु . अभिराज पंकज पाटील , 
वय १३ महिने , रा . कैलास 
जांभुळकर यांचे खोलीत , 
जांभुळकर चौक , गल्ली नं . ८. 
जाधववाडी, चिखली, पुणे. 


३० 


१४९ ३ / २०२० 


चिखली 


७/२०१८ 


१७-१०-२०१८ 


श्वासाच्या त्रासाने मृत्यू 


दि . ९ - ३-२० 


३१ 


१४७०/२०२० 


चिखली 


६२/२०२० 


४-३-२०२० 


फुप्फुसाच्या शस्त्रक्रिया 


दि . ५-३-२० 


करताना मृत्यू . 


३२ 


१४२८/२०२० 


चिखली 


२३७/ २०१९ 


६-१०-२०१९ 


दि . ६-३-२० 


मेंदुमध्ये रक्तस्राव व 
लिव्हरचा आजार होऊन 
मृत्यू . 


३३ 


१४२२/२०२० 


चिखली 


२५७/ २०१९ 


१-११-२०१९ 


फुप्फुसाच्या 


आजाराने 


मृत्यू 


दि . ६-३-२० 


३४ 


चिखली 


२२/२०१८ 


३०-१०-२०१८ 


१३९९ / २०२० 
दि . ४-३-२० 


हृदय रक्तवाहिनीच्या 
आजाराने 

मृत्यू . 


३५ 


१३९ ८ / २०२० 


चिखली 


८६/ २०१९ 


१६-५-२०१९ 


न्यूमोनियाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ४-३-२० 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ४ - १०, २०२० / ज्येष्ठ १४ - २०, शके १९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३६ 


१३९ ६ / २०२० 


चिखली 


४६/ २०१ ९ 


गिताबाई ज्ञानेश्वर पंदरकर , 


१५-३-२०१९ 


अति रक्तस्राव होऊन मृत्यू 


दि . ४-३-२० 


वय २५ . 


३७ 


१३९ ३/ २०२० 


चिखली 


२० ९/ २०१९ 


१६ - ९ -२०१ ९ 


न्यूमोनिया व वजनाने कमी 


दि . ४-३-२० 


होऊन मृत्यू . 


जयश्री अशोक जाधव , 
वय ३ दिवस , रा . अष्टविनायक, 
हाउसिंग सोसायटी , टॉवर 
लाईन , तळवडे, पुणे. 


३८ 


१३९ २/ २०२० 


चिखली 


२६/२०१८ 


९ - ११-२०१८ 


यकृत खराब होऊन मृत्यू 


दि . ४-३-२० 


जगन्नाथ लक्ष्मण कोकरे , 
वय ४७, इंद्रायणी हाउसिंग 
सोसायटी, रूपीनगर, तळवडे, 
पुणे. 


३ ९ 


१३७६/२०२० 


चिखली 


७/ २०१९ 


३-१-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ३-३-२० 


सत्यनारायण मोतीराम पारवे, 
वय ४१ , सरस्वती हाउसिंग 
सोसायटी, रुपीनगर , तळवडे , 
पुणे . 


- 


४० 


१३७५/२०२० 


चिखली 


३ ९ / २०१८ 


२४-११-२०१८ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ३-३-२० 


आशोक जाकीर शेख, 
वय ४२, भिमाई हाउसिंग 
सोसायटी , ओटा स्कीम , 
निगडी, पुणे . 


४१ 


१३८ ९ / २०२० 


चिखली 


१०/ २०१९ 


७-१-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . ४-३-२० 


नारायण अंकुश वाघ, 
वय ४ ९ , रा . कृष्णानगर , 
चिंचवड , पुणे. 


४२ 


९ ८२/ २०२० 


देहुरोड 


२० ९ / २०१९ 


३०-१०-२०१९ 


फुप्फुसाच्या आजाराने मृत्यू 


दि . १३-३-२० 


सुभाष कृष्णाजी काकडे , 
वय ६० , रा. शितळानगर , 
देहुरोड, तालुका हवेली, 


, 


जिल्हा पुणे. 


संजय नाईक पाटील , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 

देहूरोड विभाग , देहूरोड . 


, 


पुणे, (देहूरोड विभाग) १३ मार्च २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


